महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ (कृषि 
उपसंचालक) या संवर्गातून महाराष्ट्र कृषि 
सेवा गट-अ (अधीक्षक कृषि अधिकारी) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: आकृवि २४२३/प्र.क्र.१०८/१५अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: १२ मार्च, २०२४. 


संदर्भ:- १)सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.3६६/१६ब,दि.०७/०५/२०२१, 
२) सामान्य प्रशासन विभागाची दि.१४/७/२०२१ रोजीची अधिसूचना 


महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ (कृषि उपसंचालक) संवर्गातून, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ 
(अधीक्षक कृषि अधिकारी) या संवर्गात तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी या विभागामार्फत तयार करण्यात 
आलेल्या सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीस सामान्य प्रशासन विभागाने सहमती दिली आहे. सदर 
सहमतीस अनुसरुन, खालील नमूद अधिकाऱ्यांना, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ (कृषि उपसंचालक) 
(वेतनश्रेणी एस-२० : रु.५६१०० - १७७५००) संवर्गातून सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय 
सोईच्या दृष्टीने, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ (अधीक्षक कृषि अधिकारी) (वेतनश्रेणी एस-२३ : 
रु.६७७०० - २०८७००) या संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या पदोन्नतीने खालीलप्रमाणे पदस्थापना देण्यास 
या शासन आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ. | कृषि । निवड | अधिकाऱ्याचे नावव | wat | वाटप | पदौन्नतीने पदस्थापना 
क्र. उप सूची पदनाम करण्यात 
संचालक | क्र. आलेला 
ज्ये.क्र. महसूल 
विभाग 
| १३८ १४ | ait. राजेद्र शिवाजीराव | खुला | औरंगाबाद | जिल्हा अधीक्षक कृषि 
कदम, अधिकारी, हिंगोली 
कृषि उपसंचालक (श्री.शवराज घोरपडे 
aan inhi यांच्या बदलीने रिक्‍त 
पुणे रि न होणाऱ्या पदी) 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि २४२३/प्र.क्र.१०८/१५ओ 


२. उपरोक्त तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

(अ) सदर तात्पुरती पदोन्नती ही मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये 
दि.०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयास अधीन 
राहून आणि सा.प्र.वि./१६ब कार्यासनाच्या दि.७/५/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
सूचनांनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त असलेल्या पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 

(ब) सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून 
सेवाज्येष्ठतेचा हक्‍क सांगता येणार नाही. 

(क) संबंधित अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ पदावरील तात्पुरती पदोन्नती 
नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, 
दि.१२/९/२०१६, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, 
दि.१/८/२०१९ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीतून 
काढून टाकण्यात येईल आणि पुढील दोन वर्षी (सन २०२३-२४ व २०२४-२५) होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये 
त्यांचा नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत (सन २०२५-२६) महाराष्ट्र कृषि सेवा, 
गट-अ पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 

(ड) सदर अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ही सदर 
अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु 
झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

(इ) उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याचा पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ 
अधिकाऱ्यांकडे सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. तसेच पुढील बाबही निदर्शनास 
आणण्यात येते की, सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन अधिसूचना दि.२१/६/२०२१ मधील 
तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात 
पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होणे आवश्‍यक आहे. 


३. वरील अधिकाऱ्यांची परस्पर सेवाज्येष्ठता सामान्य प्रशासन विभागाने सन २०२२-२३ च्या 
निवडसूचीला दिलेल्या मान्यतेनुसार राहील. 


४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे पहावे. 
च्‌. सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१२१६३२१०१९०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRATIBHA पणा NAHAS BA 


2.5.4.20=b693d975fffc642fe6b87c2ce9e1297fd 1 eB8bda9b459f85F75F1599 
84ba680fd, postalCode=400032, st=Maharasht 


jaharas| 
‘jalNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6EDSC1E 
544834901 19EE0456AD, PRATIBHA MADHAV PATIL 
D 


ite: 2024.03.12 16:41:25 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि २४२३/प्र.क्र.१०८/१५ओ 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा)१/२ महाराष्ट्र मुंबई /नागपूर. 


3) 
) 
) 
६) आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 
) 


सर्व कृषि संचालक, व्दारा आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व कृषि सहसंचालक/सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी व्दारा कृषि 

आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (द्वारा-आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

११) संबंधित अधिकारी, व्दारा आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२) निवडनस्ती १५ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


